“लोणार सरोवराचे जतन, संवर्धन आणि 
विकास आराखडा” अंतर्गत मंजूर 
कामांवरील वाढीव किंमतीस सुधारित 
प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः तीक्षेवि-२०२४/प्र.क्र.४८/का.१४४४-अ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक : ३० सप्टेंबर, २०२४. 


वाचा : १) नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : तीक्षेवि-२०१५/प्र.क्र.६/का.१४४४, 

दिनांक ०४ जून, २०१५. 

2) नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : तीक्षेवि-२०१५/प्र.क्र.६/का. १४४४, 
दिनांक १९ जुले, २०१६. 

3) नियोजन विभाग, शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक : तीक्षेवि-२०१५/प्र.क्र.६४/का.१४४४, 
दिनांक ०२ फेब्रुवारी, २०२२. 

8) महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.८४/फ-९, 
दिनांक २७ जुले, २०२२. 


प्रस्तावना: 


महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.८४/फ-९, दिनांक 


२७ जुले, २०२२ अन्वये रु.३६९.७८७७ कोटी किंमतीच्या “लोणार सरोवराच्या जतन, संवर्धन आणि 


विकास आराखड्यास” प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. 


०२. नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्र.तीक्षेवि-२०१५/प्र.क्र.६/का.१४४४, दि.०४.०६.२०१५ 


अन्वये राज्यातील तीर्थक्षेत्र, पर्यटनस्थळ परिसर विकास आराखडा अंतिम करणे व 


अंमलबजावणीसाठी धोरण / मार्गदर्डाक तत्वे निश्चित करण्यात आळी आहेत. तसेच 


दि.१९.०७.२०१६ च्या शासन निर्णयान्वये यातील काही तरतूदी/निकष याबाबत स्पष्टीकरणात्मक 


सूचना निर्गमित करण्यात आल्या आहेत. 


०३. उपरोक्त शासन निर्णयातील तरतूदीनुसार अर्थसंकल्पीय भाषणात नमूद 
आंतराष्ट्रीय/राष्ट्रीय दर्जाची महत्वाची स्थळे, तीर्थक्षेत्रे परिसर विकास आराखडे यांची व्याप्ती व 


स्वरूप लक्षात घेऊन, संबंधित आराखडे नियोजन विभागामार्फत राबविण्यात येतात. स्थानिक 


शासन निर्णय क्रमांकः तीक्षेवि-२०२४/प्र.क्र.४८/का.१४४४-अ 


पातळीवरील सर्व संबधितांशी चर्चा करून विकास आराखडा व त्यास लागणारा निधी याचा 


आराखडा जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखालील जिल्हास्तरीय कार्यकारी समितीने तयार करून 


तो मुख्य सचिव महोदयांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चाधिकार समितीस सादर करण्यात येतो. 


उच्चाधिकार समिती विकास आराखड्यास मा.मुख्यमंत्री महोदयांच्या अध्यक्षतेखाळील शिखर 


समितीची मान्यता प्राप्त करून घेण्यासाठी शिफारस करते. 


०४. विभागीय आयुक्‍त, अमरावती यांच्या दि.२५.०४.२०२४ रोजीच्या प्रस्तावाच्या अनुषंगाने 


नमूद करण्यात येते की, दि.१८.०४.२०२४ रोजी कार्यान्वयीन यंत्रणेसोबत झालेल्या लोणार 


सरोवर विकास समितीच्या बैठकीत लोणार सरोवर विकास आराखडयातील (१) सांडपाणी 


प्रक्रिया भूमीगत गटार योजना (२) प्रयोगशाळा स्थापन करणे (३) लोणार मंठा रस्ता बायपास 


बांधकाम करणे (४) इजेक्टा ब्लॅंकेट सुरक्षित राहण्यास खाजगी जमिनीचे संपादन, या चार मंजूर 


कामांवरील मूळ किंमतीत रुपये ७१.९७ कोटी इतक्या वाढीव खर्चाच्या प्रस्तावास मान्यता 


देण्यात आली आहे. नियोजन विभाग, शासन निर्णय दि.०४.०६.२०१५ अन्वये स्थापन करण्यात 


आलेल्या मुख्य सचिव महोदयांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चाधिकार समितीची दि.२१.०८.२०२४ 


रोजी बैठक संपन्न झाली. सदर बैठकीत विषयांकित प्रस्तावातील क्र. (४) इजेक्टा ब्लँकेट सुरक्षित 


राहण्यास खाजगी जमिनीचे संपादन हे रुपये ७.१४ कोटी किंमतीचे काम वगळून उर्वरित रुपये 


६४.८३ कोटी इतक्या किंमतीच्या वाढीव प्रस्तावास तसेच त्या अनुषंगाने महसूल व वन 


विभागाच्या दि.२७.०७.२०२२ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये मान्यता दिलेल्या एकूण रुपये 


३६९.७८७७ कोटी किंमतीच्या विकास आराखडयामध्ये रुपये ६४.८३ कोटी इतकी वाढ होऊन 


रुपये ४३४.६१७७ कोटी किंमतीच्या सुधारित आराखडयास मा.मुख्यमंत्री महोदयांच्या 


अध्यक्षतेखालील Bray समिती समोर मान्यतेस्तव ठेवण्याची शिफारस करण्यात आली. 


०५. नियोजन विभाग, शासन निर्णय दि.०४.०६.२०१५ अन्वये मा. मुख्यमंत्री महोदयांच्या 


अध्यक्षतेखालील स्थापन करण्यात आलेल्या “शिखर समितीच्या” दि.०५.०९.२०२४ रोजी 


झालेल्या बैठकीत उच्चाधिकारी समितीने केलेल्या शिफारशीनुसार आराखडयास मान्यता प्रदान 


करण्यात आली. 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः तीक्षेवि-२०२४/प्र.क्र.४८/का.१४४४-अ 


og. “लोणार सरोवराचे जतन, संवर्धन आणि विकास आराखडयातील सांडपाणी प्रक्रिया 


भूमीगत गटार योजना, प्रयोगशाळा स्थापन करणे, लोणार मंठा रस्ता बायपास बांधकाम करणे या 


३ मंजूर कामांवरील मूळ किंमतीत रुपये ६४.८३ कोटी इतकी वाढ झाल्याने व त्या अनुषंगाने 


महसूल व वन विभागाच्या दि.२७.०७.२०२२ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये मान्यता दिलेल्या एकूण 


रुपये ३६९.७८७७ कोटी किंमतीच्या विकास आराखडयामध्ये” रुपये ६४.८३ कोटी इतकी वाढ 


होऊन रुपये ४३४.६१७७ कोटी किंमतीच्या सुधारित आराखडयास मान्यता देण्याची बाब 


शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


“SUI सरोवराचे जतन, संवर्धन आणि विकास आराखडयाच्या” रुपये ३६९.७८७७ 


कोटीच्या आराखडयात रुपये ६४.८३ कोटी इतकी वाढ होऊन एकूण रुपये ४३४.६१७७ कोटी 


किंमतीच्या आराखडयास सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


०२. रुपये ६४.८३ कोटींच्या वाढीव किंमतीचा तपशील पुढीलप्रमाणे आहे :- 


(रक्‍कम कोटीत) 
अ. । कार्यान्वयीन यंत्रणा कामाचे नाव मूळ तरतूद वाढीव वाढीव 
क्र. मागणी । होणारी 
तरतूद 
च्च २ ३ 8 पु & 
hi . मुख्याधिकारी, न.प.। सांडपाणी प्रक्रिया ७१.५१ ३५.१९ | १०६.७० 
लोणार भूमीगत गटार योजना 
२. | कुलसचिव, प्रयोगशाळा स्थापन २.१६ ४.४४ ६.६0 
सं.गा.बा.अ.विद्यापीठ, करणे 
अमरावती 
३. कार्यकारी अभियंता, लोणारमंठा रस्ता ३०.८० २५.२० ५६.०० 
म.रा.र.वि.महा.बुलढाणा | बायपास बांधकाम करणे 
एकूण ६४.८३ 


०३. “लोणार सरोवराचे जतन, संवर्धन आणि विकास आराखडयांतर्गत” समाविष्ट करण्यात 


आलेल्या उपरोक्त 3 कामांच्या वाढीव किंमतीबाबत सर्व तरतूदी महसूल व वन विभाग, शासन 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः तीक्षेवि-२०२४/प्र.क्र.४८/का.१४४४-अ 


निर्णय क्रमांक : संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.८४/फ-९, दिनांक २७ जुले, २०२२ मधील मूळ 


आराखड्याच्या शासन निर्णयाप्रमाणे लागू राहतील. 


०४. 


सदर समाविष्ट कामाची अंमलबजावणी सन २०२४-२५ या वर्षापासून अंमलात येईल. 


सदर प्रस्तावातील कामांवर येणारा खर्च हा “लेखाशिर्ष मागणी क्र. ओ-१०, मुख्य लेखाशिर्ष 


५४५२- पर्यटनावरील भांडवली खर्च, ०१, पर्यटनासाठी पायाभूत सुविधा, १०१-पर्यटन केंद्रे (००) 


(१२) 


GOI सरोवर विकास आराखडा (कार्यक्रम) (५४५२ ०१८७) ५३-मोठी बांधकामे” या 


लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात येईल. 


०५. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०९३०१६०१५६०६१६ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेझानुसार व नावाने, 
M | L | N D R AG H U N AT H कला PLANNING 


5.4.20=438fa7 0bb728385b5c8 1bde24450c1 1d5ce0d99ed18a61fbSb1 
685722e2c2c03, postalCod: 


1032, st=Maharas| 
K U L KA R N | serialNumber=DB6FB8A 1DB6A8793024B0C8728EB79AB35DDOCAE14D 
1DA9621D73EA4347C7856A, cn=MILIND RAGHUNATH KULKARNI 
Date: 2024.09.30 16:03:26 +05'30 


(मिलिंद कुळकर्णी) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


. मा. राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मुंबई. 

. मा. मुख्यमंत्री ह्यांचे अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रालय, मुंबई, 

. मा. उपमुख्यमंत्री (वित्त व नियोजन) यांचे खाजगी सचिव, मुंबई, 

. मा. उपमुख्यमंत्री (गृह व जलसंपदा) यांचे खाजगी सचिव, मुंबई, 

.मा. मंत्री यांचे खाजगी सचिव, (सर्व ) 

. मा. विरोधी पक्षनेता, विधान परिषद/ विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई, 
. मा. संसद सदस्य /विधानसभा/ विधान परिषद सदस्य, (सर्व 

. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन 

९. 


अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, (सर्व) 


१०. प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र राज्य-१,मुंबई 

११. प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र राज्य-२, नागपूर, 
१२. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

१३. महाव्यवस्थापक, मध्य रेल्वे, मुंबई. 

१४. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 

१५. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 

१६. विभागीय आयुक्‍त, अमरावती विभाग 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः तीक्षेवि-२०२४/प्र.क्र.४८/का.१४४४-अ 


१७. मुख्य वनसंरक्षक तथा क्षेत्र संचालक, मेळघाट व्याघ्र प्रकल्प, अमरावती. 
१८. जिल्हाधिकारी, बुलढाणा. 

१९. कुलगुरू अमरावती विद्यापीठ 

२०. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, बुलढाणा 

२१. उप वनसंरक्षक (प्रा), बुलढाणा वन विभाग, बुलढाणा 

२२. विभागीय वन अधिकारी (वन्यजीव), अकोला 

२३. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, अमरावती 

२४. उप संचालक, नगर रचना, अमरावती 

२५. प्रादेशिक व्यवस्थापक, महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ, अमरावती 
२६. अधिक्षक, पुरातत्व विभाग, भारत सरकार 

२७. निवड नस्ती (का.१४४४-आ), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


